पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांतर्गत 
“माझी वसुंधरा अभियान संचालनालय” व 
“प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाच्या” निर्मितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२० / प्र.क्र. १७३ /तां.क.१ 
शहीद भगतसिंग चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक ४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२०/ 
प्र.क्र.१३४/ तां.क.-१, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रस्तावना: 


निसर्गाशी असलेली कटिबद्धता निश्चित करण्यासाठी, पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाहा 
या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग कार्य करीत आहे. राज्यातील 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेवून तेथे निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर आधारित उपाययोजना 
करून झाश्वत निसर्गपूरक जीवनपध्दती अवलंबिण्यासाठी “माझी वसुंधरा” हे अभियान राज्यामध्ये 
राबविण्यास संदर्भीय दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार, माझी वसुंधरा अभियानाच्या अंमलबजावणीचे प्रभावी संनियंत्रण व मुल्यमापन करण्यासाठी 
शासनस्तरावर स्वतंत्र अभियान संचालनालय व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून, -माझी वसुंधरा अभियानाच्या” 
अंमलबजावणीचे प्रभावी संनियंत्रण व मुल्यमापन करण्यासाठी राज्यस्तरावर “माझी वसुंधरा अभियान 
संचालनालय” निर्माण करून ते पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांतर्गत कार्यरत करण्यास झासन 
मान्यता देत आहे. 
१) नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयाचे प्रमुख “अभियान 
संचालक” असतील. 
अभियान संचालकांना मदत करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (Project Management 
Unit (PMU) कार्यरत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयासाठी व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी खालील प्रमाणे 
अधिकारी, तज्ञ यांच्या सेवा कंत्राटी तत्वावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत उपलब्ध 
करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे: 
Gi) अभियान संचालक, १ पद 
(ii) प्रकल्प व्यवस्थापक तथा तांत्रिक तज्ञ १ पद 
(11) विभागीय समन्वयक ३ पदे 


Rae) 


ww 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२० / प्र.क्र. १७३ /तां.क.१ 


(iv) माहिती, शिक्षण व प्रसार तज्ञ १ पद 
(vy) माहितीवतंत्रज्ञान तज्ञ १ पद 
(vi) पर्यावरणतज्ञ १ पद 
(vii) विभागीय तांत्रिक तज्ञ ६ पदे 
(viii) लिपिक-टंकलेखक २ पदे 
(ix) शिपाई १ पद 


४) उपरोक्त सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन व भत्ते महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या निधी 
मधून भागविण्यात यावेत. 

५) उपरोक्त सर्व कंत्राटी सेवांसाठी आवश्‍यक शैक्षणिक अर्हता व अनुभव व मानधन याबाबी प्रधान 
सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या मान्यतेने ठरविण्यात येतील. 

२. माझी वसुंधरा अभियानाचे प्रभावी संनियंत्रण आणि मुल्यमापन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची 

क्षमता बांधणी, जनजागृती, माहिती शिक्षण व संवाद, विविध विभागांशी समन्वय, प्रचार प्रसिध्दी, 

अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अशासकीय संस्थांचा सहभाग व अभियानांतर्गत 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्पर्धा या बाबीच्या अनुषंगाने माझी वसुंधरा अभियान संचालनालय कार्य 

करील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१२०७१६५५०२३००४ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SURYAKANT KISAN 
NIKAM 
(सु. कि. निकम) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
७. सर्व जिल्हाधिकारी. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१०. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 
११. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगर पंचायती. 
१२. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


